ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत “२५ टक्के आरटीई 
प्रवेश प्रक्रिया मोबाईल अप्लीकेशन” व 
“पवित्र पोर्टल” साठी करण्यात आलेल्या 
security audit चे देयकासाठी निधी 
वितरणास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.२ /संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- 
१) आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०१८/ई गव्हर्नन्स/580॥॥७ 
audit/ आस्था क १४३/१६०, दिनांक ८ जानेवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागासाठी विविध Application, Portal तयार केले 


आहेत. सदर Application, Portal सुरु करण्याआधी त्यांचे security audit Mahindra SSG, 


Mumbai यांच्या कडून करुन घेण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने करण्यात आलेल्या कामापोटी 


रु. रु.७१,६८५/- इतका निधी कंपनीला वितरीत करण्याचीबाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त security Audit पोटी देय रक्‍कम रु.७१,६८५/- ला मान्यता देण्यात येत असून, 


खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र देयकाचा तपशिल देयकाची एकूण रक्‍कम 


ती २५ टक्के आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचे मोबाईल अँप्ळीकेडान व पवित्र | रु. ७१,६८५/- 
पोर्टल live करण्याआधीचे security audit या कामापोटी 
Mahindra SSG, Mumbai यांचे कडून सादर देयक भागविणे. 


एकूण रुपये रु. ७१,६८५/- 


(अक्षरी रुपये एकाहत्तर हजार सहाठो पंच्याऐंशी फक्‍त) 
२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (49) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व शिक्षण संचालक, (माध्य.व उच्च माध्य.) यांना आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.२ /संगणक 


३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९१२१७०३७५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 


+ न DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
fa V | Nn aj a fa mM Education And Sports, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1ed4f4f 


M Nn d h ce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin Rajaram 
u e Mundhe 


Date: 2019.01.29 12:28:49 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


